वाचा : 


AD 
— 


aN 
— 


& 


<> 


८ 


— 


मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ 
जिल्हावार्षिक योजना (सर्वसाधारण) (DPC) 
अंतर्गत बीड जिल्ह्यातील ४५ रस्त्यांची 
quad करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासने 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.३२०/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: २९ मार्च, २०२३ 


शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक 
२८ ऑक्टोबर, २०१५. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक 
०६ जानेवारी, २०२२. 

शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, दिनांक 
२१ एप्रिल, २०२२. 

शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांकःडीएपी-१०२२/प्र.क्र.१७/का-१४८१, दिनांक १८ मे, 
२०२२. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, दिनांक 
२६ सप्टेंबर, २०२२. 

मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/ २८१ /२०२३, दिनांक १९ जानेवारी, २०२३ 


मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो /४१४, ४१५, ४१६ व ४१७/२०२३ दिनांक २७ जानेवारी, २०२३ 
मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो /४३४/२०२३,दिनांक ३१ जानेवारी,२०२३ 


मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो /४८४, ४८५/२०२३,दिनांक ०१ फेब्रुवारी,२०२३ 


१० मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 


क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो /५१८/२०२३,दिनांक of फेब्रुवारी,२०२३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.३२०/बांधकाम-४ 


शासन निर्णय : 


११) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो /५७३,५७५ व ५८१/२०२३,दिनांक १० फेब्रुवारी,२०२३ 


मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) (DPC) 


अंतर्गत बीड जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 


किंमतीस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | तालुका | पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी | कामाची | कामाची ५ वर्षे 
क्र. (कि.मी) | अंदाजीत | नियमित देखभाल 
रक्‍कम व दुरुस्ती 
(रू. लक्ष) | अंदाजीत रक्‍कम 
(रू. लक्ष) 
री se रामा-५० ते खळेवाडी (बगेवाडी) | 9.200 | १६१.३७ ९.८३ 
ह रस्ता. 
च राममा-५२ शिदोडगाव जिजाऊ | २.२६० | १३८.२३ १६.८९ 
२ बोड (Il) -०१ eee 
बीड चौक रस्ता 
3 रामा-५५ते सुर्डी थोट रस्ता १.१०० | ८६.३७ ७.७४ 
ह राममा-६१ ते बाराभाई तांडा | ४.२०० | २७७.५२ १८.०४ 
रस्ता 
: राममा-६१ ते ग्रामा २९ ते जदीद | ४.७०० | ३३४.०७ २६.९९ 
माजलगांव | DPC-BEE- | जवळा ते फुलपिंपळगाव रस्ता 
माजलगांव 
(Il) -०२ राममा-६१ ते ग्रामा २८ शाहापूर | ६.२०० | ४३९.१९ ५०.८६ 
: मजरा ते खेर्डा रस्ता 
A इजिमा ६५ ते खुळखुळी dist} 9.300 | 909.28 ७.५८ 
रस्ता 
र रामा-५५ ते भिमनाईक तांड- | १.५०० ८६.५३ १७.४८ 
खलवट निमगांव रस्ता. 
राममा-३६१ F ते बावी तांडा | 2.000 | १४०.२० २३.१९ 
क वडवणी | 00९ 8६६- | रस्ता. 
वडवणी aac 
7 (Il) -03 इजिमा-१२१ ते डोंगरेवाडी | १.३०० ९७.१७ १५.२७ 
रस्ता. 
= इजिमा-१२२ ते तिगाववस्ती । १.०८० | ८०.१४ १२.८४ 
रस्ता. 
- इजिमा-६६ ते देवठाणा निमळा | 9.200 | १७७.३३ ९.६७ 
रस्ता. 
गा र 1. गंजपूर ते तालुका सरहद्द तांबवा | ४.८०० | ३५१.९६ २३.४० 
धारुर रस्ता 
१४ वा रामा २३२ ते हसनाबाद रस्ता २.०३० | १७२.२० १०.८५ 
व प्रजिमा ४६ ते मेघनानाईक तांडा | १.२०० | ९२.८५ ५.९० 
रस्ता 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.३२०/बांधकाम-४ 


अ. | तालुका | पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी कामाची | कामाची वर्षे 
क्र (feat) | अंदाजीत | नियमित देखभाल 
रक्‍कम व दुरुस्ती 
(रू. लक्ष) | अंदाजीत रक्‍कम 
(रू. लक्ष) 
१६ प्रजिमा ५९ ते कवटी तांडा रस्ता | १.००० । ६९.२३ ४.४४ 
१७ —_ DPC-BEE- | प्रजिमा-५९ ते कद्री तांडा रस्ता १.००० ७७.६१ ४.७२ 
धारुर 
णा (Il) -०४ राममा-५४८ सी ते सोनीमोहा- | ३.६५० | २८३.८३ १७.८२ 
तोंडेवस्ती रस्ता 
१९ इजिमा-६९ ते गप्पेवाडी रस्ता १.६०० | ११८.०९ ११.३३ 
२० वा इजिमा-६९ ते नामेवाडी रस्ता १.५५० | १०४.८२ ९.९२ 
केज यं 
२१ DPC-BEE- | प्रजिमा ५९ ते barat रस्ता । १.२०० | ८५.२० ८.०७ 
२२ (Il) -०५ राममा ५४८ ते भाटुंबा रस्ता 2.200 | १५७.६३ १४.९९ 
२३ ह काह. रामा-२११ ते कोळकानडी रस्ता | २.४५० | १५८.८८ ९.८६ 
२४ इजिमा-८५ ते पवारवस्ती रस्ता | १.८०० । १३२.७४ ८.०० 
पा प्रजिमा ७४ ते नेकनूर ते नन्नवरे । २.७०० | १४९.२१ १३.०१ 
ग वस्ती रस्ता 
3 बीड कि प्रजिमा-७४ ते माळेवस्ती | ३.३०० | १९२.५३ १९.५१ 
(काळेवस्ती) रस्ता 
२७ राममा-५४८ 0 चे चाकरवाडी ३.००० | 228.49 २१.९३ 
२८ राममा ५४८ ते नाथरा रस्ता १.०१० । ९०.५२ ६.३४ 
२९ a DPC- BEE- | राममा ५४८ ते भोपला रस्ता २.२५० | १२०.२८ ८.४२ 
३० (Il) -०७ राममा ३६१ ते ब्रम्हवाडी रस्ता १.०५० | ४८.०५ ३.३६ 
३१ रामा ५५ ते हस्नाबाद रस्ता ३.८३० । १३७.३७ ७.५५ 
३२ राममा ६५१ ते वाघळुज रस्ता १.०५० । ९९.८३ ५.४१ 
आष्टी प्रजिमा ६४ जामगाव ते | १.५०० | १०६.०३ ७.३६ 
ग देविगव्हाण रस्ता 
राममा-५६१ रोहातवाडी जवळ | ६.५०० | ४४७.९८ ३९.३२ 
३४ a रोहतवाडी- घाटेवाडी- 
अडसुल वस्ती (बेन्सुर) रस्ता. 
३५ DPC- BEE- | प्रजिमा-२३ ते मेगडेवाडी रस्ता. | २.३०० | १६१.५२ १०.१७ 
(II) -०८ प्रजिमा-१९ ते तिरमलवाडी | १.५०० | १३०.६० ५.८० 
ie पाटोदा रस्ता. 
व प्ररामा-१६ बेदरवाडी फाटा ते | २.३६० | २२३.६४ १४.५४ 
बेदरवाडी रस्ता. 
सि प्रजिमा-१९ ते सोनदरा YH | २.५०० | १८८.८७ १२.५२ 
रस्ता. 
३९ प्रजिमा-१९ ते मंझरी रस्ता. १.९०० | १३५.९७ ८.७५ 
४० झापेवाडी इस्लामपूर रस्ता २.४०० | 203.34 १७.३५ 
४१ DPC- BEE- | राममा-५१ ते भालकेश्वर रस्ता २.१०० | १३७.३५ १३.३५ 
शिरुर कया त 
ठर (॥-०९ । प्रजिमा-१५ ते वडाळी चाहुरवाडी | २.६५० | १८९.१५ १६.४८ 
रस्ता 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.३२०/बांधकाम-४ 


अ. | तालुका | पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी कामाची | कामाची 5 वर्ष 
क्र. (कि.मी.) | अंदाजीत | नियमित देखभाल 
रक्‍कम व दुरुस्ती 
(रू. लक्ष) | अंदाजीत रक्‍कम 
(रू. लक्ष) 
83 नकला DPC- BEE- | इजिमा-२१ ते श्रीपतवाडी रस्ता २.६०० १९४.६७ १९.८३ 
By (Il) -०९ रामा-६२ ते हाटकरवाडी रस्ता २.००० | १२८.३३ १२.२२ 
DPC-BEE- १.८५ ८९. १७. 
४५ बीड ‘i इजिमा -११५ ते पोखरी रस्ता ° seh a 
एकुण ४५ कामे १०४.२७० | ७३२४.२५ ६२६.१२ 


. सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 


संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व 
शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 


कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक ग्रासयो- 
२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच शासन पत्र क्रमांक मुग्रायो 
२०१९/प्र.क्र.9३/बांध-४ दिनांक २२ जानेवारी,२०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार प्रत्येक 
रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 


संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे aula करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ Areal देण्यात यावेत. 


. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता करण्यात 


यावी. 

) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व 
Hydraulic Calculations JA: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावे. 

ii) सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा करुन 
घ्यावी.खाजगी जमीन अथवा वनविभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक असलेल्या 
रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवुन येत,याबाबत पुन:श्वखात्री करण्यात यावी. 

ii) तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जलविद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाहायाखाली जाण्याची STE नाही किंवा अशा प्रकल्पांमुळे 
या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 

iv) अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद केलेली 
असावी. 

४ प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/दरपृथ:करण 
/रकक्‍्कम/दरपृथ:करणाती गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक मान्यता 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.३२०/बांधकाम-४ 


प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य आहे.या 
संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

vi) तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिकबांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी तत्सम 
यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 

vil) सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

vill) सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक 
प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 

9) सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षळप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून १५ 
कि.मी.त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांने तपासणी करुन दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार 
तरतुद केले बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ अभियंत्याची राहील. 

०२. सदर कामावरील Gad" मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, 
जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०१) (०१) मोठी बांधकामे सीआरसी - ५०५४ ५१५३” 
या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२९१४५७५९७२२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.03.29 15:35:28 +05'30' 


(प्रशांत. वि. पाटील) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

२) मा. उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा.मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय, मुंबई. 

४ मा.विधानसभा सदस्य, मा.विधानपरिषद, सदस्य. 

५) अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

६) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७ जिल्हाधिकारी, बीड. 

८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड. 

९) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.३२०/बांधकाम-४ 


१०) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 

११) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, छत्रपती संभाजीनगर 
विभाग, छत्रपती संभाजीनगर. 

) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.),महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था,जिल्हा बीड 

) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, बीड. 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बीड. 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड. 

) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 

) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


